अंगणवाडी केंद्र इमारतीमध्ये शौचालयाचे 
बांधकाम करणे व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्थसंकल्पित 
केलेला निधी खर्च करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. एबावि-२०१८/प्र.क्र. ४०८/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :-१८ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ :- (१) महिला व बाल विकास विभाग,झा.नि. क्र.एबावि-२००७/प्र.क्र.३४८/का.६ 
दिनांक ३० जून , २०१८ 
(2) महिला व बाळ विकास विभाग केंद्र शासनाचे पत्र क्र.5.९०.७)-१४/७/२०१७- 
CDI festa ३० डिसेंबर २०१७ 
(३) महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि. क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.४०८/का.६ 
दिनांक ५ डिसेंबर , २०१८ 


शासन निर्णय:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेची सुरुवात सन 
१९७५ पासून महाराष्ट्र राज्यात झाली. क्रमाक्रमाने योजनेच्या प्रकल्प संख्येत वाढ होऊन राज्यातील विविध 
नागरी, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रात प्रकल्प कार्यन्वीत करण्यात आलेले आहेत. या योजनेअंतर्गत 
अंगणवाडीच्या माध्यमातून बालके, गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना ६ महत्त्वाच्या सेवा उदा. लसीकरण, 
पूर्व प्राथमिक शिक्षण, पुरक पोषण आहार, संदर्भ सेवा, आरोग्य तपासणी, १५ ते ४५ वयोगटातील स्त्रियांना 
आरोग्य व पोषण विषयक शिक्षण, इत्यादीचा सेवा पुरविण्यात येतात. 


२. महिलाव बाल विकास विभाग,शा.नि. क्र.एबावि-२००७/प्र.क्र.३४८/का.६ दिनांक ३० जून , २०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये स्वत:च्या मालकीच्या अंगणवाडी केंद्र इमारतीमध्ये शौचालयाचे बांधकाम करणे व 
पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत मंजूरी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार स्वतःची 
मालकी असलेल्या ज्या अंगणवाडी केंद्रांना शौचालय सुविधा नाही san अंगणवाडी केंद्राना शौचालय 
बांधकाम व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी खालीलप्रमाणे निधी केंद्र ६०% व राज्य 
४०% याप्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 


अ.क्र बाब रक्‍कम केद्र लेखाशिर्ष | राज्य लेखाशिर्ष | 
६०% ४०% 
i स्वत:च्या मालकीच्या | (प्रति अंगणवाडी केंद्र २२३६२०४८ २२३६२०५७ 


विद्यमान अंगणवाडी केंद्र | रुपये १२,०००/- 
इमारतीमध्ये शौचालयाचे | (रुपये बारा हजार फक्त) 


बांधकाम करणे. 
(अंगणवाडी केंद्रे ७३६५) 

२ | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा | (प्रति अंगणवाडी केद्र २२३६२०२१ २२३६२०३९ 
उपलब्ध करुन देणे. रुपये १०,०००/- 


(अंगणवाडी केंद्रे २९६९) | (रुपये दहा हजार फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र. ४०८/का.६ 


३. केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने संदर्भाधिन दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये 
अंगणवाडी केंद्र इमारतीमध्ये शौचाळय बांधकाम करणे व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी bs fesara निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. राज्यातील स्वत:च्या माळकीच्या अंगणवाडी 
मध्ये शौचाळय बांधकाम करणे व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास दिनांक ५ डिसेंबर 
२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 


४. माहे डिसेंबर-२०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पित केलेला खालीलप्रमाणे योजनेचा निधी 
रुपये ११८०.७० लाख खर्च करण्यास आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना,नवी मुंबई यांना शासन 
मंजूरी देत आहे. 

सदर निधी सन २०१७-१८ मध्ये केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेला असल्यामुळे तो सन २०१८- 
१९ मध्ये खर्च करण्यास केंद्र शासनाकडून निधी Revalide करुन घेण्याची कार्यवाही आयुक्‍त,एकात्मिक 
बाळ विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांनी करुन नंतरच निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. | लेखाशिर्ष मंजूर तरतुद या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत तरतुद 
अंगणवाडीमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा पुरविणे 
a 2232029 ।२७,लहान बांधकामे- रु 0,09 
(केंद्र ६०%) | ५०- इतर खर्च- रु.१७८.१३ रु.१७८.१४ 
रुपये १७८.१४ 
२ २२३६२०३९ । २७,लहान बांधकामे - रु. ०.०१ रु.११८.७६ 
(राज्य ४०%) | ५०- इतर खर्च- रु. 996 94 
रुपये ११८.७६ 
एकुण रु.२९६.९० 
अ.क्र. | लेखाशिर्ष मंजूर तरतुद या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत तरतुद 
अंगणवाडीमध्ये शौचालय बांधकाम करणे 
a 22382086 ।२७,लहान बांधकामे- रु 0,09 
(केंद्र ६७%) | ५०- इतर खर्च- रु.५३०.२७ रु.५३०.२८ 
रुपये ५३०.२८ 
२ २२३६२०५७ । २७,लहान बांधकामे - रु. ०.०१ रु.३५३.५२ 
(राज्य ४०%) | ५०- इतर खर्च- रु. ३५३.५१ 
रुपये ३५३.५२ 
एकुण रु.८८३.८० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र. ४०८/का.६ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8॥8॥95॥[॥8.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११९१५५५२५५५३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत :- 


oc “८७ AD -O 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ing Rai Gujar 
DN: 4 lahar: , ou=Women 
La | ५ | n g i nt, pos ode=400032, 
tra, 
15 f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2 
494e1a64477bf79d 


Ramchandra G ujar Hee eee reece 
8fd2204e49a4d81f12a5745, ‘Lalsing Ramchandra Gi 
Date: 2019.01.21 17:38:07 +05'30' 


(ला.रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेता,विधानसभा/विधानपरिषद,विधानभवन,मुंबई 
मा.मंत्री/राज्यमंत्री (महिला व बाल विकास) ,मंत्रालय,मुंबई 

सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री , मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई 


७. प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
८. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. अपर मुख्य सचिव ( नियोजन) ,नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


१०, 
११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


ms 


१ 
१६ 
१७ 
१८ 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 
4, 
२६. 


<4 


2 


२७. 


Ros 


प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव (मा.तं) ,माहिती तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव,ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य,नवी मुंबई 
AGA ASOT व बाल विकास ,पुणे 

.सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सर्व विभागीय उप आयुक्‍त,महिला व बाल विकास विभाग 

सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी ( जिल्हा परिषद) 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रमीण/नागरी/आदिवासी प्रकल्प) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

कक्ष अधिकारी (का.४) महिला व बाल विकास विभाग मंत्रालय त्यांना कळविण्यात येते 
की,त्यांनी BDS वर निधी वितरीत करावा. 

निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


